सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत प्रशासन-४ 
यांच्या आस्थापनेवर शिपाई (गट-ड) या 
पदावर नामनिर्देशनाने तात्पुरती नियुक्‍ती 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती- २०२३/प्र.क्र.१८२/प्रशा-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही २०१४/प्र.क्र.३२२/का.१२, 
दि.०६/०६/२०१७ 
२. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुंअ 
(मुं) वि. अ./१२६४, दि.०१/०३/२०२४ 


शासन आदेडा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्वच्छक, गट-ड (वेतनस्तर एस-१ रुपये १५,०००- 
४७,६००/- या वेतनश्रेणीत) या संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या दिनांक 
१३.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर 
निवड समितीमार्फत दिनांक १०.१०.२०२३ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर 
जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी गुणवत्ता क्रमांकानुसार 
www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली असून या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यासाठी 
संदर्भाधिन क्रमांक-२ येथील दिनांक ०१.०३.२०२४ नुसार 'श्री. विनायक Bar घाणेकर' यांची 
शिपाई, गट-ड या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून, वेतनस्तर (एस-१ रुपये १५,०००- 
४७,६००/-) या वेतनश्रेणीत विहीत अटीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

2. उमेदवाराची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील प्रश्ञासन-४ यांच्या 
आस्थापनेवरील शिपाई (गट-ड) या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित 
उमेदवारांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत मुदतीत रुजू होणे बंधनकारक आहे. 

३. नियुक्‍ती Seat प्राप्त झाल्यानंतर उमेदवाराने अवर सचिव (आस्थापना), रुम नं. २५१, 
दुसरा मजला (विस्तार), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे हे आदेश निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, 
एक महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 

४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या 
अनुषंगाने खाली नमूद उमेदवाराची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील शिपाई, गट-ड या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार रिक्‍त पदावर, पुढील 
विहित अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती या विभागात देण्यात येत आहे:- 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती- २०२३/प्र.क्र.१८२/प्रशा-४ 


अ. | गुणवत्ता | उमेदवाराचे नाव (मराठी व इंग्रजी) : नियुक्ती प्रवर्ग 

क्र. । क्रमांक मुळ प्रवर्ग 
र्ष २ श्री. विनायक BRAT घाणेकर इतर मागास | खुला 
VINAYAK SURESH GHANEKAR |।वर्ग 


१) एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू 
होण्यासाठी मुदतवाढ हवी असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर करावा. तदृनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. 
उचित कारणास्तव विहित कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ 
देण्याचा/ नाकारण्याचा अंतिम निर्णय शासनाचा राहील. 

२) जे उमेदवार या शासन आदेश निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या 
मुदतीच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना 
प्राप्त झाली नाही तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. 

३) सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ 
रोजीच्या शासन अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे 
नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता 
गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास 
निश्चित करण्यात येईल. 

¥) मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित 
नियमातील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करणे आव्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., वि.जा., भ.ज.(ओ, भ.ज.(बो, 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड), वि.मा.प्र., इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत 
जात प्रमाणपत्राची वैधता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 
विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित 
नियमानुसार समाप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

4) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, 
दि.१८/०८/२००९ मधील तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह 
आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील 
निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज 
केला असेल आणि त्याला दि.०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात 
आले असेल तर अशा प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, 
दि.१२/०१/२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती- २०२३/प्र.क्र.१८२/प्रशा-४ 


कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी 
योजना लागू ठरतील. दि.१८/०८/२००९ या परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता 
ज्या प्रकरणी होत नसेल अश्या शासकीय कर्मचाऱ्यास नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 
लागू ठरेल. 

&) उमेदवारांने महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र नियम,२००५ च्या 
नियम ४ नुसार विहीत नमुना “अ” मधील प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

(9) सदर नियुक्‍ती, उमेदवाराने सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर 
अवलंबून राहील. उमेदवाराने सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच साक्षांकन नमुन्यात नमूद केलेली 
माहिती, नियुक्‍तीनंतर खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप 
संपुष्टात येईल. 

८) उमेदवाराने साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर 
असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्ती आदेश रद्दबातल करुन भारतीय 
दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई करुन सदर उमेदवारास शासन सेवेसाठी कायमस्वरुपी अपात्र 
ठरविण्यात येईल. 

९) उमेदवाराच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

१० उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, 
दिनांक ०२/१२/१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस 
किंवा एक महिन्याचे मूळ वेतन देणे आवश्‍यक राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी 
कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन 
शासनावर असणार नाही. 

११ उमेदवाराची वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून त्यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवार यांनी त्यांना वैद्यकीय तपासणीबाबतच्या 
MRAP TA सुचना दिल्यानंतर त्यांना सर गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई येथे वैद्यकीय 
तपासणीसाठी स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 

१२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.४८३/ 
२०१७/१६-अ, दिनांक २८/०८/२०१७ अन्वये उमेदवाराचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त 
होण्याच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवाराची नियुक्तीच्या ठिकाणी 
रुजू झाल्यानंतर कार्यालयामार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल. 

१३) तसेच, उमेदवार यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकीय सेवेत 
कार्यरत होता त्यांच्याबाबतीत तो ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होता त्या 
विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या विरूध्द कोणती विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित 
आहे. याबाबतची माहिती प्राप्त करून घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत 
आहे. जर एखाद्या उमेदवाराविरूध्द त्यांनी यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात 
विभागीय चौकशी सुरू असल्यास सदर नियुक्तीनंतरही सदर चौकशी सुरू राहील. 

१४ उमेदवार सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत 
असेल तर संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर 
सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रूजू करून घेता येणार 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती- २०२३/प्र.क्र.१८२/प्रशा-४ 


नाही. तसेच सदर उमेदवाराची नियुक्‍ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय 
सेवेतील ना-चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. 

१५) संबधित उमेदवार यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत 
स्वग्नाम घोषित करणे आवश्‍यक आहे. तद्नंतर त्यांनी Cag घोषित केल्यास संपूर्ण सेवेच्या 
कालावधीत घोषित केलेल्या स्वग्नामामध्ये बदल करता येणार नाही. 

१६ संबधित उमेदवार यांनी माझी “शिपाई” म्हणून झालेली नेमणूक ही तात्पुरती असून 
कोणतीही सुचना न देता आणि कोणतीही कारणे न देता, कोणत्याही वेळी मला सेवेतून कमी करता 
येईल याची मला जाणीव आहे आणि त्या आधारावर मी ही नेमणूक स्वीकारत आहे, असे हमीपत्र 
नियुक्‍तीनंतर त्वरित सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
कि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१४०४५६३५१८ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, ०4५०५६१५६४ OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


5.4.20=8ee7324ad78520558467f7483e4005052102b430c5565e0: 


2641421303dac768, postalCode=400032, st=M. 


००९८. , st= 
‘ialNumber=2828D037DD59E438CF985BD1955B1C61CDFC904C 
C19AEF89939C712349A40306, ‘SUNIL NARAYAN KUMBHAR 


ite: 2024.03.07 10:15:42 +05'30 


(सुनिल ना. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. विनायक सुरेड घाणेकर, मु. नोरबे, पो. करबुडे, ता. जि. रत्नागिरी यांनी अवर 
सचिव (आस्थापन), रुम नं. २५१, दुसरा मजला (विस्तार), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरीता संपर्क साधावा. 

प्रत, 


महालेखापाल, १/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर , 
मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई, 

४. सचिव (बांधकामे/रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

६. सह सचिव (आस्था/सेवा/संनि),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. स्वच्छता निरिक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती, प्रशासन-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


